जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी- 
१ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः एलटीएस ११२२/प्र.क्र. २९४/ २०२२/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २१ जुले, २०२३. 
संदर्भ :- १) शासन आदेश, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- एसएलएस ११२१/प्र.क्र. २६८/भाग-४/२०२१/आ (वर्ग१), 


दिनांक 39.03.2023. 

२) शासन पत्र, क्रमांक- एसएलएस ११२१/प्र.क्र. २६८/भाग-४/२०२१/आ (वर्ग१),दिनांक ०३.०४.२०२३. 
3) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मूळ अर्ज क्र. २९९/२०२३ मधील 
दिनांक ११.०५.२०२३ रोजीचे आदेश. 

४) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे मूळ अर्ज क्र. २९९/२०२३ मध्ये 
दाखल केलेल्या अवमान याचिका क्र. ४५/२०२३ मधील दिनांक १३.०७.२०२३ रोजीचे आदेश. 


शासन आदेशा :- 


दिनांक 39.03.2023 च्या संदर्भाधीन आदेझान्वये जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-१ 
संवर्गातील २९ अधिकाऱ्यांना कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. 
सदर आदेशामधीळल अ.क्र. १४ येथील श्री.मयुर मल्लिकार्जुन महाजन यांना कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा 
प्रकल्प विभाग क्र. ८, नांदेड या पदावर पदस्थापना दर्शविण्यात आली होती. तथा.पि, संदर्भ क्र.२ येथील 
दिनांक ०३.०४.२०२३ च्या पत्रान्वये श्री.महाजन यांना सदर पदी रुजू करुन घेण्याबाबत शासनाच्या पुढील 
आदेशाची प्रतिक्षा करण्याबाबत संबंधित मुख्य अभियंता यांना कळविण्यात आले होते. 
२. श्री.महाजन यांनी दिनांक ०३.०४.२०२३ च्या पत्राविरुध्द मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे मूळ अर्ज क्र. २९९/२०२३ व अवमान याचिका क्र. ४५/२०२३ दाखल केली असून, 
मा.न्यायाधिकरणाने अनुक्रमे दिनांक ११.०५.२०२३ व दिनांक १३.०७.२०२३ रोजी आदेश पारीत केले आहेत. 


३. प्रश्ञासकीय सोयीच्या दृष्टीने श्री.महाजन यांच्या पदस्थापनेमध्ये अंशात: बदल करुन पुढे दर्शविल्यानुसार 
सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव | दिनांक ३१.०३.२०२३ च्या आदेशान्वये | पदोन्नतीने सुधारित पदस्थापनेचे 
क्र. पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद पद 


१ २ ३ 4 


ha . । श्री.मयुर मल्लिकार्जुन | कार्यकारी अभियंता, sed पेनगंगा प्रकल्प | कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा 
महाजन विभाग क्र. ८, नांदेड कालवा विभाग क्र.२, लातूर. 


शासन आदेशा, क्रमांकः एसएलएस ११२१/प्र.क्र. २६८/भाग-४/२०२१/आ (वर्ग-१) 


४. दिनांक 39.03.2023 च्या पदोन्नतीच्या आदेशातील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या अटी जक्काच्या 
तझा लागू राहतील. 

५. पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासून 
१ महिन्याच्या आत पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक- एसआरव्ही १०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/बारा, दिनांक ३०.०४.१९९१ मधील 
तरतुदीनुसार शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्रमांक- एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र. २८१/बारा, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सेवाज्येष्ठता 
निश्चित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 


६. संबंधित नियंत्रक अधिका-यास कळविण्यात येते की, पदोन्नत सहायक अभियंता श्रेणी-१ यांना पदोन्नतीने 
नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी त्वरीत कार्यमुक्त करावे. तसेच, पदोन्नत अभियंत्यांना पदोन्नतीने 
नियुक्तीच्या पदावर हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नियुक्तीच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास doesttclass1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत 
अवगत करावे. 


७. सदर शासन आदेडा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०७२११६५६४३२२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. तसेच सदर sea जलसंपदा विभागाच्या 
www.wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 


IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER 


DN: 

RESOURCES DEPARTMENT, 

2.5.4.20=7206b93 1 2f3f73ff523e7a493d6d53d8 1 9f5c15336f 
9% 


16ada11a287b879985, postalCode=40003: 
t=Mahi 


INu oa oScde uS0stiie ie idbGADSOIEARDS 
C H AVA N 51466BF93A6A2C44EEC93DF9207974, cn=RAKHI SACHIN 
at 2023.07.21 16:58:18 +05'30' 
(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


-O 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 

मा. उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
महासंचालक /सर्व कार्यकारी संचाळक, जलसंपदा विभाग. 

सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

०) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 


AD 


CC AN 


mM 


S eS 
So eS RS es es मिल 


-0 On 


शासन आदेशा, क्रमांक एसएलएस ११२१/प्र.क्र. २६८/भाग-४/२०२१/आ (वर्ग-१) 


११) अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

१२) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३) संबंधीत अधिकारी. 

१४) सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
१५) कार्यासन आ (वर्ग-१, संग्रहार्थ. 


